महाराष्ट्र शासन 
: गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-इएलञआय-०१९९/र(१००)/पीञरएस-२ 
मंत्रालय,मुंबई-४०० 9३२. दिनांक:- २० जून, Yoo | 
पहाः- कारागृह उपमहानिरीक्षक,(मुख्यालय)' महाराष्ट्र राज्य पुणे'यांचे 'पत्र-क्रमांक-बीएलडो/ 
३३८२/क-३ पुणे-१, दिनांक ६.१२.९९ % 


W’TR मध्यवती कारागृह येथील अस्तित्वांत असलेल्या विहीरीमधून बंद्यांच्या 
बॅरॅंकोमधील प्रसाधनगृहात पाणी पुरवठा करण्याबाबतच्या बांधकामाचे काम तातडीने करण्याची 
आवश्यकता असल्यामुळे तसेच सदरहू बाब न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे हा बांधकामाचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 

उपरोक्त प्रस्तावाच्या अनुषंगाने शासनात्ते आता असा निर्णय घेतला आहे की, उपरोक्त 


प्रसाधनगृहास पाणी पुरवठा TSTMS येणा-या एकूण रु.८,९५,९००/- (रुपये 
आठ लक्ष पंच्च्याण्णब हजार नऊशे फक्त)एवढया खर्चाच्या प्रस्तावास पुढील अर्टीच्या अधीन 
राहून प्रशासकोय मान्यता देण्यांत येत आहे... . 
(१) सदरहू बांधकामासाठी येणारा खर्च २०००-२००६ ar बार्षिक योजनेच्या मंजूर 
तरतुदीतून भागविण्यांत यावा. 
(२) केंद्र शासनाचा ५० टक्के हिस्सा उपलब्ध करुन दिल्यानंतरच राज्य शासनाचा ५० 
टक्के हिस्सा वितरीत करावा. 


न (३) शासनाच्या समक्रमांकित दिनांक २७.१.२००० war पत्रान्यये मागविण्यांत आलेली 
भमुद्देनिहाय स्पष्टीकरणात्मक माहिती" सदरहू आदेश प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून १ महिन्यांच्या 
आंत शासनास पाठवावी.. 

उपरोक्त खर्च "४०५९-सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च-०१-तुरुंग-१०१ 

Agere तुरुंग-१०१- कार्यालयीन खर्च" या लेखाशीर्षाखाली खच्ची टाकण्यांत यावा. 

: हा शासन निर्णय सार्वजनिक ater विभाग,नियोजन विभाग व वित्त विभाग यांच्या 

*अनौपचारिक संदर्भ अनुक्रमे क्रमांक-४११/इमा-२/युओअआर,ब दिनांक १८.१२.९९, क्रमांक- 
१२२/१४७५ व दिनांक १०.४.२००० आणि क्रमांक-सीआर-ड०९/२०००/व्यय-८ व दिनांक _ 
२.५.२००० अन्वये देण्यांत आलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यांत येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, YO 


eet au 
<IFS : 
( Fagen ) 
i कार्यासन अधिकारी,गृह विभाग,महाराष्ट्र शासन 


कारागृह महानिरोक्षक,महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

महालेखापाल-१/२ (लेखा ब अनुशेयत/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल-१/२ (लेखापरिक्षा) महराष्ट्र राज्य,मुंबई/नागपूर. 

अधिदान ब लेखा अधिकारी,मुंबई, 


_ गृहविभाग,बीयुडो-१ 


निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
कोषागार अधिकारी,पुणे. 
सार्वजनिक-बांधकाम त्रिाप इमा: २):कार्यासन 
_ नियोजन विभाग arte ७५) कार्यासन: 

वित्त विभाग (व्यय-८ कार्यासन) ” . a 


निबडनस्ती. 


